uy, 


सन 2029-22 मध्ये कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता 
(TRFA Pulses सह) सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 
पहिल्या हप्त्याचा ₹ ४५४७.४३ लाख निधी वितरीत 
करणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : असुअ-२०२१/प्र.क्र.१०५/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १० डिसेंबर, २०२१ 


कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
File No./1-22020-NFSM, Dated: 04/05/2021. 

कृषि आयुक्तालयाचे पत्र No.NFSM/Extn-1/AAP 21-22/F.No.01/21/15361,f4.019/04/2029 . 

कृषि, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
File No. 2-17/2021-NFSM (FTS:E-97270), Dated: 16/06/2021 

कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र/१विप्र .राअसुअप्रक्र/वाकृआ/.१२/मान्यता.प्र/१/१८९३९, 

दि.१६/०५/२१ 

कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-अ,दि.१९/०४/२०१७ 


६. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र .संकीर्ण-०९१९/प्र.क्र.२२१/१४-अ, दि.०४/११/२०२० 


केंद्र शासनाचे पत्र - D.O.No.F.1(13)PFMS/FCD/2020, Dated: 12/04/2021 


. कृषि, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 


क्र.२०-२७/२०१७-॥$॥॥ (CA-V), .[&.2¢/08/ 2024 
कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/वि.प्र.१/राअसुअ/निवि२१-२२/प्र.क्र.०७/२१३४६/२०२१, 
दि.०६/०७/२०२१ 


१०. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४/१०/२०२१ 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाच्या संदर्भांकित दि. ०४/०५/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सन 2029-22 करीता या 


अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता (RFA Pulses व कडधान्य बियाणे मिनिकीट सह) राज्य शासनास मंजूर 
करण्यात आलेल्या नियतव्यय (Allocation) मर्यादेत एकूण ₹ २३९०३.६४ लाख रकमेचा वार्षिक कृती आराखडा 
केंद्र शासनाच्या मंजूरीस्तव सादर केला होता. केंद्र शासनाने संदर्भांकित दि. १६ जून, २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये 
₹ २२४८४.०० लाख इतक्या कृती आराखड्यास मंजूरी प्रदान केलेली आहे. 


सन २०२१-२२ करिता केंद्र शासनाने तीन्ही प्रवर्गाकरीता अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता (TRFA 


Pulses सह) पहिल्या हप्त्यापोटी एकूण केंद्र हिस्याचा ₹ ३३७२.६५ लाख निधी दि.२८ जून, २०२१ रोजी 
पिकनिहाय वितरीत केलेला आहे. तसेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत अन्नधान्य पिके योजनेतंर्गत निधी 
वितरण प्रक्रिया व निधी देखरेखीकरिता PrMs प्रणालीच्या सुधारीत कार्यपध्दतीनुसार केंद्र शासनाकडून 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत अन्नधान्य पिके योजना SNA मार्क करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने कृषि 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२१/प्र.क्र.१०५/४ओ 


आयुक्तालयाच्या मागणीप्रमाणे सर्वसाधारण प्रवर्गाकरीता या अभियानातंर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता (TRFA 
Pulses सह) प्राप्त झालेला केंद्र हिस्स्याचा ₹ २७२८.४६ लाख व राज्य हिस्याचा ₹ १८१८.९७ लाख असा 


एकूण ₹ ४५४७.४३ लाख निधी, वितरीत करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णयः 


षे, 


सन २०२१-२२ करीता कृषी उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता 
(TRFA Pulses सह) सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण ₹४५४७.४३ लाख (रुपये 
पंचेचाळीस कोटी सत्तेचाळीस लाख त्रेचाळीस हजार फक्त) निधी या शासन निर्णयान्वये आयुकत (कृषी) 
पुणे, यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे पिक निहाय उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, सदर 

निधीपैकी केंद्र व राज्य हिस्साच्या वितरीत निधीचे विवरण पुढीलप्रमाणे - 


(रु.लाख) 
अ. । राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा सर्वसाधारण प्रवर्ग एकूण वितरीत 
क्र. | अभियान-अन्नधान्य पिके केंद्र हिस्सा (०%) । राज्य हिस्सा (४०%) निधी 
eal भात ८५.१९ ५६.७९ १४१.९८ 
२ गहू ३०३३ २०.२२ ५०.५५ 
३ | कडधान्य १५३९.१२ १०२६.०८ २५६५.२० 
४ | भरडधान्य (मक) ९२.२२ ६१.४८ 943.90 
५ | पौष्टिक तृणधान्य ८३५.१३ ५५६.७५ १३९१.८८ 
६ | भात पड क्षेत्रावर १४६.४७ ९७.६५ २४४.१२ 
कडधान्य उत्पादन 
(TRFA Pulses) 
एकूण २७२८.४६ १८१८.९७ ४५४७.४३ 
२. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाकरीता उपलब्ध करुन देण्यात आलेला केंद्र हिस्स्याचा ₹२७२८.४६ लाख 


(सत्तावीस कोटी अठ्ठावीस लाख सेहेचाळीस हजार फक्त) निधी व राज्य हिस्स्याचा ₹१८१८.९७ लाख 
(अठरा कोटी अठरा लाख सत्त्याण्णव हजार फक्त) फक्त निधी खालील लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२१-२२ 
करिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


| केंद्र हिस्याचे लेखाशिर्ष 


राज्य हिस्याचे लेखाशिर्ष 


मागणी क्रमांक डी-२ 
२४०१- पीक संवर्धन 
(००) (१०२) अन्नधान्य पिके 


मागणी क्रमांक डी-२ 
२४०१- पीक संवर्धन 
(००) (१०२) अन्नधान्य पिके 


(00) (२५) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 

(केंद्र हिस्सा ६०%) (केंद्र पुरस्कृत योजना) 
(२४०१ ४६१४)(योजनांतर्गत) (दत्तमत) 

३३, अर्थसहाय्य 


(००) (३३) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 

(राज्य हिस्सा ४०% ) (केंद्र पुरस्कृत योजना) 
(२४०१ A238) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) 

३३, अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२१/प्र.क्र.१०५/४ओ 


सन २०२१-२२ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी 
आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
आयुक्तालय आयुक्‍त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१ कृषी 
स्तर कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 


शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाकरीता उपलब्ध करुन दिलेल्या एकूण ₹४५४७.४३ लाख 
निधी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी PFMS प्रणालीद्वारे जिल्हा निहाय वितरीत करावा. 

या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन दिलेल्या ₹४५४७.४३ लाख निधीच्या आहरणाकरिता संचालक 
(विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी आणि सहायक संचालक (लेखा-१), 
कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

या झासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा तसेच 
निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास 
सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे सचिव (कृषी) यांच्या स्वाक्षरीने सदर निधीचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास निर्गमित करण्यात येईल. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे झासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४/१०/२०२१ 
नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२१०१२१९३९७४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MAHAVEER 
BALASAHEB ZENDAGE 
(महावीर झेंडगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति: 


१. मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 
८. सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग Aare, मुंबई. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२१/प्र.क्र.१०५/४ओ 


९. आयुक्‍त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

१३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

१४. महाळेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

१९. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 

२०. निवड नस्ती-४ओ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


